कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या 
अनुषंगाने टास्क फोर्सची पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-६१२३/प्र.क्र.९५/२३/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, संकुल कुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 

१) महामारी आपत्ती कायदा, १८९७ 

२) आपत्ती व्यवथापन कायदा, २००५ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. कोरोना-२०२/प्र.क्र.५८/२०२०/आरोग्य-५, 
दिनांक १३.०४.२०२०. 

४) झासनाचा समक्रमांक दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 

५) सहसंचालक, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), आरोग्य सेवा, पुणे यांचे क्र.संआसे/ 
॥952/२७५८५-८७, दिनांक २६.१२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना-: 
कोविड-१९ च्या पहिल्या ळाटेदरम्यान वाढलेल्या रुग्णसंख्येला नियंत्रणात आणण्यासाठी 


तसेच त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी दिनांक १३.०४.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात तज्ञ 
डॉक्टरांचे fears कार्यदला (टास्क OR) ची निर्मिती करण्यात आली होती. कोविड aed 
कारणमिमांसा, विश्लेषण व उपाययोजना करण्यास्तव तज्ञ डॉक्टरांचे विशोष कार्यदल (टास्क HR) 
गठीत करण्यात आले होते. राज्यात पुन्हा एकदा कोविड-१९ ची रुग्ण संख्या वाढत आहे. वाढत्या 
रुग्णाची संख्या लक्षात घेता सदर टास्क फोर्सची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. सबब, सदर टास्क 
फोर्सची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
कोविड बाधेची कारणमिमांसा, विश्लेषण करुन त्यावर उपाययोजना सुचविणे / मार्गदर्शन 


करणे यासाठी खालील तज्ञ डॉक्टरांची अध्यक्ष/सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. - 


अ.क्र. तज्ञांचे नाव पदनाम 

१ डॉ. रमण गंगाखेडकर, माजी आय.सी.एम.आर. अध्यक्ष 
प्रमुख, दिल्ली 

२ लेफ्ट. जन. माधुरी कानीटकर, कुलगुरु, सदस्य 
एम.यु.एच.एस. नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-६१२२/प्र.क्र.९५/२३/आरोग्य-५ 


३ | संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय सदस्य 
(DMER), मुंबई 

४ डॉ. राजेश SAHA, बी.जे.मेडीकळ कॉलेज, पुणे सदस्य 

५ डा. वर्षा पोतदार, नवले मेडीकळ कॉलेज, पुणे सदस्य 

६ डॉ. डी. बी. कदम (फिजिशियन), नवले मेडीकल सदस्य 
कॉलेज, पुणे 

७ । आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, सदस्य सचिव 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

२. टास्कफोर्सने करावयाची कार्यवाही :- 


३. 


© गंभीर व अतिगंभीर आजारी कोविड-१९ रुग्णांसाठी रुग्ण व्यवस्थापन प्रोटोकॉल स्थापन 


करणे. 


© कोविड-१९ क्रिटिकल केअर हॉस्पीटलमध्ये तज्ञ डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा सहायक 


कर्मचाऱ्यांच्या आवश्‍्यकतेची शिफारस करणे. 


e गंभीरपणे आजारी कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार करताना एकसमानता राखण्यासाठी योग्य 


औषध प्रोटोकॉलची शिफारस करणे. 


© टास्क फोर्सच्या अध्यक्षांनी टरविल्याप्रमाणे इतर कोणतीही शिफारस. 
© टास्क फोर्सने केलेल्या ठिफारशींचा अहवाल सदस्य सचिव यांनी शासनास वेळोवेळी 


कळविण्यात यावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२३११२८१७२०३५९०१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5 U N | | Digitally signed by SUNIL HARIDAS DHENGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae00936c 


4a3290c1bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C1AEEC16697909C94B2AE 
DA820B6E3BOFF63279B5B31612103BBEAA15A, 


DHENGALE 1000004. 
(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक-१ व २, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

टास्क फोर्सचे अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव 

निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


Ee) 


A 


ब क पी टण वये 


o~ 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


